सन २०१९-२० या वर्षासाठी भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत कामांना मंजुरी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, क्रमांक: सावियो-२०२०/प्र.क्र. ३६/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० 03२. 
दिनांक: 30 जुले,२०२०. 


वाचा : .१ शासन निर्णय, क्रमांक: दवसू-२०१५/प्र. क्र. ३४७/अजाक, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. झासन निर्णय, सम क्रमांक, दिनांक २६ मार्च व ११ मे,२०२०. 


प्रस्तावना: 
राज्यातील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती/गावांचा 

विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना 
शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना” 
अशी राज्यस्तरीय योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील 
शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च,२०१८ अन्वये घेतलेला आहे. 

त्यानुसार या संदर्भात उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक २६ मार्च,२०२० निर्गमित 
करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या कामांपैकी अनुक्रमांक ८७३ ते ८७७ अशी 
५ कांमे उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ११ मे,२०२० अन्वये रदद करण्यात आलेली 
आहेत. सदर रदद केलेल्या कामांऐवजी संबंधित मा. लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या कामांचा समावेश करुन 
उक्त उल्लेखित शासन निर्णय, दिनांक ११ मे,२०२० यास शुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे. 
शुध्दीपत्रक: 

सोबत असलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार. 
२. समावेश केलेली कामे ही अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीतीलच आहेत, याची संबंधित 
प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांनी खात्री करावी. 
३. सदर शुध्दीपत्रकासाठी सर्व बाबी/कार्यपध्दती सदर शुध्दीपत्रकाचा मूळ शासन निर्णय, दिनांक 
२६ मार्च,२०२०प्रमाणेच राहिल. 

सदर शासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥9५9॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००७३०१५१५२८२२२२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sunil D 
Sardar 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र. ३६/अजाक 


सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 


३. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 


. मा.मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा.उप मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


१०.मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११.मा.राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.मा. प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४.मा. सचिव (सामाजिक न्याय), सा.न्या. व वि.स.विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१५.आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१७. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१९.सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

२०.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाज कल्याण, 

२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२२.निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र. ३६/अजाक 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत शासन निर्णय, दिनांक ११ मे,२०२० यास शुध्दीपत्रक. 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक, दिनांक ३०जुले, २०२०चे 
परिशिष्ट “अ 


जिल्हा नाशिक 


(रुपये लाखात) 


शासन निर्णय, दिनांक ११ मे,२०२० अन्वये रदद करण्यात आलेली प्रस्तुत शासन निर्णय शुध्दीपत्रक अन्वये समावेश करण्यात आलेली कांमे 
कांमे 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी| वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी| वितरीत 
रुपये । निधी रुपये रुपये | निधी रुपये 

८७३ | कोकणगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक | १०.०० ४.०० । ८७३. | पिळकोस, ता. कळवण येथीळ डॉ. १०.०० ४.०० 
येथे मागासवर्गीय वस्तीत रस्ता आंबेडकरनगर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे. 
काँक्रीटीकरण करणे 

८७४ | कसबे सुकेने, ता. निफाड, जि. नाशिक| १०.०० ४.०० | ८७४. | दरभंगे,ता. कळवण येथील माधवनगर At] १०.०० ४.०० 
येथे मागासवर्गीय वस्तीत रस्ता रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 
काँक्रीटीकरण करणे 

८७५ | जिव्हाळे, ता. निफाड, जि. नाशिक १०.०० ४.०० | ८७५. | शिरवमनी, ता. कळवण येथील बौध्दनगर येथे| १०.०० ४.०० 
येथे मागासवर्गीय वस्तीत रस्ता पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 
काँक्रीटीकरण करणे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र. ३६/अजाक 


८७६ | दीक्षी, ता. निफाड, जि. नाशिक येथे १०.०० ४.०० | ८७६. | विसापूर ता. कळवण येथील रमाबाई) १०.०० ४.०० 
मागासवर्गीय वस्तीत रस्ता आंबेडकरनगर येथे अनुषंगिक कामे करणे. 
काँक्रीटीकरण करणे 
८७७ | खेरवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिक १०.०० ४.०० | ८७७. | नाकोडा,ता. कळवण येथील मागासवर्गीय वस्ती| १०.०० ४.०० 
येथे मागासवर्गीय वस्तीत रस्ता येथे रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 
काँक्रीटीकरण करणे 
Sardar eo oe 
(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र. ३६/अजाक 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


